मुळा उजवा कालवा वितरीका क्र. ३ 
सा.क्र.००/०० ते २४/०० कि.मी. मधील कालवा 
दुरूस्ती कामास विशेष दुरूस्ती अंतर्गत 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : प्रमाप्र-२०२२/ (प्र.क्र.१८५/२०२२)/ सिंव्य(कामे) 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक: २१ जुले २०२२ 
१. कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद यांचे 
पत्र.जा.क्र.गोमपाविम / सिंचन-१ / धा-५५ / २६१९ दि. १५/०३/२०२२. 
२. शासन निर्णय - २०१७/५६६/१७/सिंव्य(कामे), दि.३१/०८/२०१८. 
३. शासन निर्णय - २०१८/५५१/१७/सिंव्य(कामे), दि.२७/११/२०१८. 
४. शासन निर्णय - २०१३/७८५/१३/ सिंव्य (कामे) दि १/८/२०१९. 
५. शासन परिपत्रक- प्रमा २०१३/७८५/१३/ सिंव्य (कामे), दि.१६/९/२०२१. 
६. शासन परिपत्रक क्र-प्रमा २०१३/(७८५/१३)/ सिंव्य (कामे), दि 9/9/2094. 
७. शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण २०१६/(२७/२०१६)/ळलपा-२ दि. २६/५/२०१७. 


प्रस्तावना:- 

मुळा पाटबंधारे या मोठया प्रकल्पास मुळा उजवा तट कालवा व मुळा डावा तट कालवा असे 
दोन कालवे कार्यान्वित आहेत. मुळा उजवा तट कालव्याची लांबी ५२ कि.मी. असून कालव्याचे 
बांधकाम सन १९७२-७३ सालामध्ये पूर्ण झाले असून लाभक्षेत्रासाठी पाण्याचा विसर्ग सोडण्यात येत 
आहे. उदभवापासून संकल्पित पाणी वहन क्षमता १६५० क्युसेक्स इतकी आहे.मुळा धरण प्रकल्पाचे 
संपूर्ण लाभक्षेत्राचे पाणी व्यवस्थापन सन २००६ पासून पाणी वापर संस्थाना हस्तांतरीत करण्यात आले 
आहे.सर्व पाणी वापर संस्था कार्यान्वीत असून त्यांना शासकीय दराने मागणीनुसार पाणी 
आकारमानात्मक पध्दतीने मोजून दिले जात आहे. 


मुळा उजवा कालवा व वितरीकेचे बांधकाम पुर्ण होऊन ५० वर्षे झालेली असून कालव्यातून 
खरीप , रब्बी व उन्हाळा या तीनही आवर्तनाने लाभक्षेत्रातील शेतीसाठी सिंचन केले जाते. क्षेत्रीय 
अधिकाऱ्यांनी केलेल्या प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्राच्या पाहणीनुसार मुळा उजवा कालवा वितरीका क्र. 3 
सा.क्र.००/०० ते २४/०० कि.मी. मध्ये विविध ठिकाणी अस्तरीकरणाचे बरेच नुकसान झाल्याचे, 
काळलव्यामधून गळती व पाझर होत असल्याचे ,कालवा काटछेद संकल्पित काटछेदा पेक्षा कमी 
झाल्याचे व त्यामुळे संकल्पित विसर्ग प्राप्त होत नसल्याचे व काही ठिकाणी कालव्याचा भराव 
धोकादायक स्थितीत असल्याचे निदर्शनास आळे असल्याने व कालवा दुरुस्ती बाबत स्थानिक 
लोकप्रतिनिधी देखीळ मागणी केलेली असल्याने मुळा उजवा कालवा वितरीका क्र. ३ सा.क्र.००/०० ते 
२४/०० कि.मी. मधील कालवा दुरूस्तीच्या अंदाजपत्रकास विशेष दुरूस्ती अंतर्गत प्रशासकीय मान्यता 
देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्याप्रमाणे शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमाप्र-२०२२/ (प्र.क्र.१८५/२०२२)/ सिंव्य(कामे) 


शासन निर्णय:- 


गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद अंतर्गत मुळा उजवा कालवा 
वितरीका क्र. 3 सा.क्र.००/०० ते २४/०० कि.मी. मधील कालवा दुरूस्तीच्या अंदाजपत्रकास विशेष 
दुरुस्ती अंतर्गत रू. ३,६५,२२,७९७ /- (रू. तीन कोटी पासष्ट लक्ष बावीस हजार सातशे सत्यानऊ 
फक्त) एवढया खर्चाच्या प्रस्तावास खालील अटींच्या अधिन राहून सोबतच्या प्रपत्रानुसार प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


१) तांत्रिक मान्यता , निविदा प्रक्रिया , कामाचे नियोजन व पूर्णत्व , प्रशासकीय मान्यतेच्या 
मर्यादेत खर्च करणे इ. बाबींसाठी प्रचलित शासन निर्णय / परिपत्रके यांचे पाळन करणे 
बंधनकारक राहिल. 


२) प्रस्तावित कामांमुळे होणाऱ्या खोदकाम तोडफोड याव्दारे उपलब्ध होणारे बांधकाम 
साहित्याचा पूर्ण वापर करुन बचत साधावी. 


३) सदर अंदाजपत्रकातील कामांसाठी कोणत्याही प्रयोजनार्थ सर्वसाधारणपणे मंजूर 
प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेबाहेर जाऊन,निधी वितरण अथवा अतिरिक्‍त खर्च करता 
येणार नाही. 

४) सदर दुरुस्ती काम पूर्ण झाल्यानंतर लाभक्षेत्र पाणी वापर संस्थाना हस्तांतरीत करणेची 
संपूर्ण जबाबदारी क्षेत्रीय अधिका-याची राहील. 


प्रस्तावित कामासाठी होणारा खर्च ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प यावरील भांडवली 
खर्च, ८०-सर्वसाधारण, १९०-सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका विशेष दुरूस्ती / 
विस्तार व सुधारणा कार्यक्रमा अंतर्गत भाग भांडवली अंशदान (१२)(०४) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे 
विकास महामंडळास भाग भांडवली sisters (उर्वरीत महाराष्ट्र (कार्यक्रम) (४७०१ जे १९४) 
(योजनांतर्गत) ५४ गुंतवणुका या लेखाशिर्षा खाली टाकुन मंजुर अनुदानातुन भागवावा. 


या कामास प्रदान करण्यात आलेली प्रशासकीय मान्यता ea (कामे) कार्यासनाच्या नोंदवही 
मध्ये क्र. १५ सन २०२२ मध्ये नोंदविण्यात आळेली आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०७२११५३९४९८२२७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Vaijnath Manmathappa Chille 


Vaijnath Pe ee eee 
Manmathappa Chille specie o8= eer 
Date: 2022.07.21 15:45:23 +05'30" 
(वैजनाथ चिल्ले) 
शासनाचे उप सचिव 
सोबत : सहपत्र 
प्रत:- 


१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 
पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमाप्र-२०२२/ (प्र.क्र.१८५/२०२२)/ सिंव्य(कामे) 


२) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

३) मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

४) मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 

५) मा.सभापती/उपसभापती,विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 

६) मा.विरोधी पक्षनेते, विधानसभा,मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई 

७) मा.विरोधी पक्षनेते, विधानपरिषद ,मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई 
) 
) 


८) मा.मंत्री,जळसंपदा यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई, 

९) अमुस (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 

qo) सचिव (जसंव्य व लाक्षेवि) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
99) महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखापरीक्षा),महाराष्ट्र राज्य,मुंबई, 

१२) महाळेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र राज्य,नागपूर, 

१३) कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद 
१४) मुख्य अभियंता ,जलसंपदा विभाग ,उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश ,जाशिक 

१५) आंतर वित्त सल्लागार व सहसचिव,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 

१६) अधीक्षक अभियंता व प्रशासक , लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण,नाशिक, 

१७) कार्यकारी अभियंता, मुळा पाटबंधारे विभाग ,अहमदनगर 

१८) सिं.व्य.(कामे)कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमाप्र-२०२२/ (प्र.क्र.१८५/२०२२)/ सिंव्य(कामे) 


शासन निर्णय क्रमांक : प्रमाप्र-२०२२/ (प्र.क्र.१८५/२०२२)/ सिंव्य (कामे), 


दि.२१/०७/२०२२ चे सहपत्र 


Sr.No. Description of Item Amount in ( Rs. ) 
१ C - Works (excluding Royalty) २६५५७५६४ 
२ Royalty ६५१२७४९ 
3 १% Insurance २६५५७६ 
41 १२% GST ३१८६९०८ 
Total Rs. 3,84, 22,989 
Vaijnath aren eee 
Manmathappa Chille abet 0 0िणि "जलाल 
(वैजनाथ चिल्ले) 
शासनाचे उप सचिव 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


